श्रीम.तृप्ती महेश कांबळे, उप संचालक औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांच्या विनंती 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन आदेश क्र.औसुवआ-०२२४/प्र.क्र.३३/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ मार्च,२०२४. 


वाचा:-  १.“महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५” 
शासन आदेठश:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार खाली 
नमूद केलेल्या, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, 
गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यास त्याच्या नावासमोर स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदलीने पदस्थापना देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना विनंती बदलीनंतरच्या शेरा 
पदस्थापनेचे ठिकाण 
_१_| २ ३ 1 || ५ 
हिं श्रीम. तृप्ती Hear उप संचालक,औसुवआ, | उप संचालळक,औसुवआ, | रिक्‍त 
ods मुंबई पुणे (कार्यक्षेत्र-३) पदावर 


२. प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांनी उपरोक्त अधिकाऱ्यास 
कार्यमुक्त करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करुन, त्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या 
सूचना द्याव्यात व त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल झासनास सादर करावा. 


३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) कलम ४ (4) व ६ मधील तरतूदीन्वये 
सक्षम प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हे area निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः औसुवआ-०२२४/प्र.क्र.३३/कामगार-१ 


४. तसेच, श्रीम. तृप्ती महेश कांबळे, उप संचाळक यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार केली जात 
असल्याने, त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व तद्‌नुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


दष. सदर आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१६५९३४३०१० असा आहे. सदर आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=856b31¢793b12e4f22cb247cScff7f3358867f2482aa2234f6131bf 


8940dbd2e, postalCod 2, st=Mi 
PO K A LE INumber=F4163205E7B4960CC7CA6F973D6DEB06502B2E8FC47A4 
11BABCF42A0E99CF34B, -DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Date: 2024.03.14 17:08:39 +05'30 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, ५ वा मजला, कामगार भवन, 
ब्लॉक-ई, सी-२०, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 


प्रत, 


१. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२. 

३. श्रीम. तृप्ती महेश कांबळे,उप संचाळक,औसुवआ,संचालनालय,मुंबई (संचालक, औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 

४. अपर संचालक,औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य,पुणे. 

५. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुदेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे/मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी,पुणे/मुंबई 

उप सचिव / अवर सचिव (कामगार-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

निवड नस्ती (कामगार-१) 


on G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


